"सहायक कक्ष अधिकारी" मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षा-२०१७ मधील गुणवत्तेनुसार 
शिफारसप्राप्त उमेदवारांचे मंत्रालयीन 
विभागात नियतवाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक : मविप १४१७/प्र.क्र. १८६/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- १) सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१६/प्र.क्र.११९/१४-अ, दिनांक २४-०८-२०१७ चे शासन परिपत्रक 
2) म.लो.आ. क्र. १४४२ (3/सकअमविप/२०१७/तेरा-ब, दिनांक २५-१०-२०१७ चे पत्र 
3) समक्रमांकाचे दिनांक ३०-१२-२०१७ चे शासन आदेशा 
४ सा.प्र.वि. क्र.मविप १४१७/प्र.क्र.१८६/१४-अ, दिनांक ०७-०९-२०१८ चे पत्र 
५) म.लो.से.आ. पत्र क्रमांक १४४२(अ)/सकअमविप/२०१७/१३-ब, दि.०३.११.२०१८ 


REI 
उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाकित क्र. 9 येथील शासन परिपत्रकान्वये “सहायक कक्ष अधिकारी”मर्यादित 


विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अंतर्गत तदनंतर दिनांक २४-०८-२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे 
मंत्रालयीन विभागातील ७४ आरक्षणनिहाय रिक्‍त पदे भरण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले होते. 

२. प्रसिध्द करण्यात आलेल्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक २५.०६.२०१७ रोजी 
परीक्षेचे आयोजन केले होते. सदर परीक्षेचा निकाल आयोगाने दिनांक १६.१०.२०१७ रोजी जाहिर करुन, आयोगाने 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक २५-१०-२०१७ च्या पत्रान्वये प्रवर्गनिहाय ५० उमेदवारांची शिफारस केली होती. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६ ब चे अभिप्राय व दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रामधील सूचनांनुसार 
सदर परीक्षेमधून शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी खुल्या प्रवर्गातील ३२ उमेदवारांचे नियतवाटप संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ च्या आदेशान्वये (अ.क्र. १ ते ३२) मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागात नियतवाटप करण्यात आले होते. 


४. सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६-ब यांचे उपरोक्‍त अभिप्रायानुसार सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ मधील मागणीपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार मंत्रालयातील एकूण ७४ पदांसाठी 
गुणवत्तेनुसार सुधारित शिफारस यादी पूर्वीच्या शिफारस यादीतील अ.क्र. १ ते ३२ सहीत एकूण ७४ उमेदवारांची 
गुणवत्ता क्रमानुसार सुधारित शिफारस यादी पाठविण्याबाबत संदर्भाधिन क्र. ४ च्या दिनांक ०७-०९-२०१८ च्या 
पत्रान्वये आयोगाकडे करण्यात आली होती. 

५. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सहायक 
कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदावर गुणवत्तेनुसार या पूर्वीच्या शिफारस यादीतील अ.क्र. १ ते ३२ सहीत एकूण ७४ 
उमेदवारांची गुणवत्ता क्रमानुसार सुधारित शिफारस यादी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे संदर्भाधिन क्र. ५ येथील 
दिनांक ०३-११-२०१८ च्या पत्रान्वये पाठविण्यात आली आहे. 


शासन आदेडा HATH: AAT १४१७/प्र.क्र. १८६/१४-अ, 


a: सदरहू शिफारस यादीतील गुणवत्तेक्रमानुसार अ.क्र.१ ते ३२ येथील उमेदवारांचे यापूर्वीच या विभागाच्या 
दिनांक 30-92-2099 च्या आदेशान्वये नियतवाटप करण्यात आलेले आहे. आता त्यापुढील अ.क्र. ३३ ते ७४ 
येथील उमदेवारांचे नियतवाटप खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत 
आहे. 


(१) सदर आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 

(२) सुधारित यादीमध्ये नसलेल्या तथापि, मुळ शिफारश्ींमधील ८ मागास प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत स्वतंत्रपणे 
प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. 

(३) सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप केलेल्या उमेदवारांना पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या विभागामध्ये 
हजर होण्यासाठी दिनांक ०६-१२-२०१८ (म.नं) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. संबंधित उमेदवारांनी आपली 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना तत्काळ स्विकारावी व आपला नियुक्ती स्विकारल्याचा अहवाल 
दि.०७.१२.२०१८ (म.पू) सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ ला सादर करावा. सदर पदोन्नती उपरोक्त 
नमूद कालावधीमध्ये स्विकारली नाही तर, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल. 

(४ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या अ.क्र. ३३ ते ७४ येथील उमेदवारांपैकी अनुक्रमांक 
६९,७०,७२,७३ व ७४ वगळून अन्य उमेदवारांचे परिशिष्ट-६ प्रमाणित केले आहे. अ.क्र. ६९, Wo, ७२, ७३ व ७४ 
येथील उमेदवारांचे परिशिष्ट-६ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे, ते प्रमाणित केलेले नाही. 
सदर परिशिष्ट-६ संबंधित विभागाकडून प्राप्त झाले आहे. संबंधित उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील 
पदस्थापना ज्या विभागामध्ये करण्यात आली आहे, त्या विभागाने त्यांचे परिशिष्ट-६ व संबंधित कागदपत्रे 
पडताळणी करुन नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करावेत. तसेच सर्व उमेदवारांची खालील बाबींची तपासणी 
करण्याच्या अधीन राहून नियुक्‍ती आदेशा निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी :- 


(अ) उमेदवारांनी लिपिक-टंकलेखक पदाची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण केली आहे. 
(ब) मागासवर्गीय उमदेवारांचे जाती/जमातीचे दावे वैध ठरले आहेत. 
(क) उमेदवारांविरुध्द न्यायालयीन प्रकरणे/फौजदारी खटले/विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रलंबित नाही. 
तसेच, कोणत्याही उमेदवाराबाबत शिक्षेचा अंमल चालू नाही. 
७. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८१२०६१६४८२२१४०७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao : 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित कर्मचारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: AAT १४१७/प्र.क्र. १८६/१४-अ, 


) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
2) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/कार्यासन १४-ओ) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेडा HATH: AAT १४१७/प्र.क्र. १८६/१४-अ, 


शासन आदेश क्रमांक: AAT १४१७/प्र.क.१८६/१४-अ, दिनांक ०६ डिसेंबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट "अ" 


अक्र. | श्री/ मचाऱ्याचे नांव । सुधारित | परीक्षेचे | म कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती गुणवत्ता | वर्ष ज्या जाती प्रवर्ग 
यादी प्रवर्गातून 
नुसार शिफारस 
गुणवत्ता केली तो 
क्रमांक प्रवर्ग 
1१ | २ ३ iY ४ | पु ६. | 8 | ८ ९ 
१ श्री वि.रा.इंदुलकर ३३ । २०१७ | खुला खुला । शाशिवक्रोवि । सामान्य प्रशासन विभाग/ 
निवडणूक शाखा (का.३३) 
२ | श्रीमती | क.म.पेडणेकर ३४ । २०१७ | खुला खुला | मवववि सामान्य प्रशासन विभाग/ 
निवडणूक शाखा (का.३३) 
3 श्री ज.गो.नार्वेकर ३५ | २०१७ | खुला इमाव | उवतंशिवि सामान्य प्रशासन विभाग/ 
निवडणूक शाखा (का.३३) 
४ श्री नि.मु.जाधव ३६ | २०१७ | खुला खुला | शाशिवक्रोवि । सामान्य प्रशासन विभाग/ 
निवडणूक शाखा (का.३३) 
५ श्री सं.रा.मिठबांवकर | ३७ | २०१७ | खुला इमाव | साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग/ 
निवडणूक शाखा (का.३३) 
६ | श्रीमती | कां.प्रे.नाइक ३८ । २०१७ | खुला अजा | जलसंपदा सामान्य प्रशासन विभाग/ 
निवडणूक शाखा (का.३३) 
७ | श्रीमती | सु.न.कांबरे ३९ । २०१७ | खुला WS) | उऊवकावि | मृद व जलसंधारण विभाग 
(सु.भि.कासेकर) 
८ | श्रीमती | अ.अ.नाडकणी ४० | २०१७ | खुला खुला ।गृवि गृह विभाग 
(वै.द.पाटील) 
९ श्रीमती | रा.गि.गोखले ४१ | २०१७ | खुला खुला | पवसांकावि । मराठी भाषा विभाग 
(रा.गो.पटवर्धन) 
१० श्री श्री.सु.पवार ४२ | २०१७ | खुला froma | मवबाविवि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
११ | श्रीमती | क.शं.गायकवाड ४३ । २०१७ | खुला अजा । मवववि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१२ श्री वि.व.गुरव ४४ | २०१७ | खुला इमाव | arta मृद व जलसंधारण विभाग 
१३ श्री ल.व.सावंत ४५ । २०१७ | खुला खुला | साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
१४ श्री अ.चै.नाईक ४६ २०१७ खुला अज अनापुवग्रासंवि | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
१५ | att रा.भ.विचारे ४७ । २०१७ | खुला खुला | गृहनिर्माण गृहनिर्माण विभाग 
१६ श्री प्र.स.पवार ४८ | २०१७ | खुला इमाव | साप्रवि जलसंपदा विभाग 
१७ | श्रीमती | अ.कृ.मोरे ४९ । २०१७ | खुला खुला | विवन्यावि वित्त विभाग 
(वं.धो.तावडे) 
१८ | श्रीमती | अ.अ.सावंत yo | २०१७ | खुला खुला | उऊवकावि । उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
(म.स.राणे) 
१९ श्री प्र.चं. किर ५१ | २०१७ | खुला इमाव । साबांवि महसूल व वन विभाग 
२० श्री स.सु. मांजरेकर ५२ | २०१७ | खुला खुला | गृवि वित्त विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेडा HATH: AAT १४१७/प्र.क्र. १८६/१४-अ, 


अ.क्र. | a कर्मचाऱ्याचे नांव | सुधारित | परीक्षेचे | मलोआने । कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती गुणवत्ता | वर्ष ज्या जाती प्रवर्ग 
यादी प्रवर्गातून 
नुसार शिफारस 
गुणवत्ता केली तो 
क्रमांक प्रवर्ग 
1१ | २ ३ 1 ४ | पु ६. | 6 | ८ ९ 
२१ | श्रीमती | का.शि.साळसकर | ५३ | २०१७ | खुला विमाप्र । आविवि कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय 
(का.कि.सारंग) विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२२ श्री शै.इ.गजरे ५४ | २०१७ | खुला खुला । सपवववि विधि व न्याय विभाग 
२३ | श्रीमती | शै.रा.कदम ५५ | २०१७ | खुला खुला | जलसंपदा आदिवासी विकास विभाग 
२४ श्री यो.का.कदम ५६ । २०१७ | खुला खुला | साप्रवि कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय 
विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२५ | श्रीमती | प्रि.वि.कुलकणी ५७ | २०१७ | खुला खुला | साबांवि सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(प्रि.ब.लाड) 
२६ श्री रा.ही.पाडवी ५८ | २०१७ खुला अज =| गृवि गृह विभाग 
२७ श्रीमती | रे.सु.खांडेकर ५९ | २०१७ | खुला भज(क) । मवववि ग्राम विकास विभाग 
२८ श्री कौ.रा.मोरे go | २०१७ | खुला खुला | मवववि महसूल व वन विभाग 
२९ | att ज.स.गाढवे ६१ २०१७ खुला भज(क) | मवववि महसूल व वन विभाग 
३० | श्रीमती | सं.क.जाधव ६२ | २०१७ | खुला खुला | साबांवि सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(व.रा.मुनगेकर) 
३१ | श्रीमती | मा.कु.एडके ६३ | २०१७ | खुला भज(क) | साप्रवि सामान्य प्रशासन विभाग 
(मा.भि.बंडगर) 
३२ | श्रीमती | सं.अ.गायकवाड ६४ | २०१७ | खुला अजा | विवि वित्त विभाग 
(सं.तु.कांबळे) 
३३ श्री सं.सु.जोशी ६५ । २०१७ खुला इमाव । ग्राविवजसंवि | नगर विकास विभाग 
३४ श्री व.व.शेख ६६ | २०१७ | खुला खुला | गृहनिर्माण जलसंपदा विभाग 
विभाग 
३५ श्री दे.सि.पवार ६७ | २०१७ | खुला अज | गृवि गृह विभाग 
३६ | श्रीमती | वे.र.राठोड ६८ २०१७ खुला froma | सान्यावविसवि | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय 
(वे.र.जाधव) विभाग 
३७ श्रीमती | म.म.परदेशी ६९ २०१७ खुला विजा(अ) । विवन्यावि रा.मा.आ., औरंगाबाद (प्रपत्र 
बढती) 
३८ | श्रीमती | ज.वि.पवनीकर ७० | २०१७ | खुला विमाप्र | वैशिवऔद्रवि | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
(ज.के.हेडाऊ) 
३९ श्री र.बा.थोरात ७१ | २०१७ | खुला अजा ।नविवि महसूल व वन विभाग 
४० | श्रीमती | सि.सु.कीर ७२ | २०१७ | खुला खुला | ग्राविवजसंवि | जलसंपदा विभाग 
(वि.पं.वाघ) 
४१ श्री रा.अं.इथापे ७३ | २०१७ | खुला खुला | नविवि नगर विकास विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेडा HATH: AAT १४१७/प्र.क्र. १८६/१४-अ, 


अ.क्र. | श्री/ कर्मचाऱ्याचे नांव | सुधारित | परीक्षेचे | मळोआने | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा विभाग पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती गुणवत्ता | वर्ष ज्या जाती प्रवर्ग 
यादी प्रवर्गातून 
नुसार शिफारस 
गुणवत्ता केली तो 
क्रमांक प्रवर्ग 
La] २ ३ | ४__| 4 ह | 8 ८ ९ 
४२ | श्रीमती | वि.उ.कामथ ७४ । २०१७ खुला खुला | उऊवकावि उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
(गि.उ.नायक) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


